भाषा संचालक, भाषा संचालनालय 


या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक ०१.०४.२०१९ पासून पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : अतिका-२०१९/प्र.क्र.४०/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 


२) मराठी भाषा, शासन आदेशा क्र. बदळली-२०१७/प्र.क्र.५/२०१७/-२, दि. ३१.०३.२०१७ 


३) मराठी भाषा, शासन निर्णय क्र. अतिका-२०१९/प्र.क्र.४०, दि. १५.०३.२०१९ 


PIR आदेठा - 


भाषा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील “भाषा संचालक” (गट-अ) हे पद संदर्भ क्र.२ येथील 


शासन आदेशान्वये दिनांक ३१.०३.२०१७ पासून रिक्‍त आहे. सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आळा आहे. संदर्भ क्र. 3 अन्वये सदर पदाचा अतिरिक्‍त 


कार्यभार दिनांक ३१.०३.२०१९ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


“भाषा संचालक” पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 09.08.2098 पासून पुढे २ वर्षासाठी किंवा 


सदर पद विहित मार्गाने भरले जाईल यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास या 


आदेशान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४५८/का.१२, दिनांक 


२३.०४.२०१९ व क्र.७४९/का.१२, दिनांक २३.११.२०२० आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


शासन आदेश क्रमांकः अतिका-२०१९/प्र.क्र.४०/आस्था-२ 


२३०/१९/सेवा-३, दिनांक ३१.५.२०१९ व क्र. ३३५/२०/सेवा-३, दिनांक 29.92.2020 अन्वये दिलेल्या 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११८१ १२३०९४४३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANGESH () आधण ति 


DN: CN = MANGESH 


PARSHURA PARSHURAM KUDTARKAR, 


= IN, S = Maharashtra, O = 
M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKA © bate:2021.01 18 14:14:32 
R +05'30' 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


१) महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


२) महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३) महालेखाकार (स्थानिक निवासी लेखापरीक्षा व लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४) offer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


५) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१. 


६) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


७) वित्त विभाग(सेवा-३/व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई. 


८) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई. 


९) सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


qo) सह सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


११) निवड नस्ती / आस्था-२, मराठी भाषा विभाग. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


